आर्थिक वर्ष 2023-28 महानिर्मितीच्या भुसावळ 
१८६६० मे.वॅ. प्रकल्पासाठी भागभांडवल 
समायोजनाने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ऊद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय, क्र.निधिवि-२०२३/प्र.क.७५(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- 09 सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ :-१. शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.प्रकल्प-२०१०/प्र.क्र.३/उर्जा-४, दि.०५/१०/२०१०. 
२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ AY-3, दि. १२/०४/२०२३. 
३. महानिर्मिती कंपनीचे पत्र H.CMD/MSPGCL/No. 8617, दि. १०/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पास संदर्भिय शासन निर्णय क्र. १ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने भुसावळ औष्णिक बदली प्रकल्पाच्या रु. ४२९०.०० कोटी पैकी शासनाचे २०% 
भागभांडवल रु.८५८.०० कोटी इतके मंजूर केले आहे. त्यापैकी आजतागायत रु. ७५२.२४ कोटी भागभांडवल 
महानिर्मिती कंपनीस वितरीत करण्यात आले आहे. 
२. महानिर्मिती कंपनीने सदर प्रकल्पासाठी रु.१०५.७६ कोटी इतक्या निधीची मागणी केलेली आहे. 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक के-११, ४८०१४०८६ या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२३-२४ 
करिता रू. ५३८.०० अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने पहिल्या सदर लेखाशिर्षाखाली तीन 
महिन्याकरिता बी.डी.एस. प्रणालीवर २०% निधी वितरणासाठी उपलब्ध केला आहे. त्यानुसार 
महानिर्मिती कंपनीने मागणी केलेली रक्‍कम २०% च्या मर्यादेत असल्याने रु. १०५.७६ कोटीपैकी 
रु.५३,७९,७६,९८२/- (रु. AIA HIST एकोणऐजी लाख शाहात्तर हजार नऊरो ब्याऐंशी रुपये फक्त) इतका निधी 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनीस रोखीने वितरित न करता जागतिक बँकेकडून (बाहय सहायित प्रकल्प) 
कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ च्या सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून 
शासनास देय असलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेडीच्या रकमेपोटी पुस्तकी समायोजनाने वितरित करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
भुसावळ औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाची भांडवळी गुंतवणुक म्हणून 
रु.५३,७९,७६,९८२/- (रु. ATS कोटी एकोणऐञी लाख WEAR हजार नऊडो ब्याऐंशी रुपये फक्त इतकी रक्‍कम 
पुस्तकी समायोजनाने वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली भागभांडवलाची रक्‍कम ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात 
आलेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची खातरजमा करावी. 
३. वरील बाबीचा खर्च “मागणी क्र.के-११ मुख्यलेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पावरील भांडवली खर्च ०२ ओष्णिक 
विद्युत निर्मिती,१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका,पंचवार्षिक योजना, राज्य योजना (००) 
(०३) भुसावळ ओष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या बदली प्रकल्पामध्ये भांडवली गुंतवणूक (४८०१४०८६) ५४, गुंतवणूक” 
या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधुन समायोजित करण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२३/प्र.क.७५(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 


४. वरील मंजूर झालेल्या भागभांडवलाची संपुर्ण रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य निर्मिती कंपनी मर्यादीत यांना रोख न 
देता पुढे दर्शविल्याप्रमाणे जागतिक बँकेकडून (बाहय सहायित प्रकल्प) कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्प संच क्र. ६ 
च्या सुधारीकरणास व आधुनिकीकरणासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून शासनास देय असलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाची 
परतफेडीच्या रकमेपोटी खाली नमूद केलेल्या जमा लेखाशिर्षाखाली समायोजनेद्वारे जमा करण्यात यावी. 


.क्र. तपशील रक्‍कम रुपये जमा लेखाशिर्ष 
| सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षातील जागतिक | रु.५३,७९,७६,९८२/- | ६८०१ वीज प्रकल्पासाठी कर्ज,१९० 
बँकेच्या अनुदानाच्या रकमेपोटी समायोजित सार्वजनिक क्षेत्रे व इतर उपक्रम यांना 
करावयाची रक्‍कम कर्जे (००) (०२) महाराष्ट्र राज्य विद्युत 
निर्मिती कंपनीस सौर प्रकल्पासाठी 
कर्जे लेखाशिर्ष (६८०१५१४८) खाली 
समायोजित करावयाची रक्‍कम 
एकूण रु.५३,७९,७६,९८२/- 


५. सदर रकमेचे पुस्तकी समायोजन महालेखापाल मुंबई यांचे अखत्यारित व अधिकारात करण्यात येत असल्याने 
या रकमेचे देयक तयार करण्यात येवू नये. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र -१ यांनी त्यांच्या अखत्यारित व अधिकारात 
रु.५३,७९,७६,९८२/- (रु. त्रेपन्न कोटी एकोणऐशी लाख WEA हजार नऊरऱो ब्याऐंशी रुपये फक्त) चे पुस्तकी 
समायोजन करून झासनास तसे कळवावे. 
७. शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२२ च्या परिपत्रकातील सोबतच्या 
परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मधील अटीची पूर्तता होत आहे. तसेच अनुक्रमांक १ ते ८ मधील अटीं लागू होत 
नसल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 
८. या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरित करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या देयकाच्या अनुषंगाने प्रमाणित 
करण्यात येते की, या लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रलंबित 
नाही. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२/०४/२०२३ रोजीच्या परिपत्रकानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. WSN AAA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०९०११५५१२०१०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


NARAYAN याची 
SHRIKRISHNA sarong Si 
KARAD cr ll 
(ना. श्री. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) ,यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निधिवि-२०२३/प्र.क.७५(भुसावळ)/ऊर्जा-३ 


५. सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-२२. 

८. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१०. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सूत्रधारी कंपनी मर्यादित, हॉगकॉँग 
बँक बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई. 

११. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, वांद्रे, 
(पूर्व, मुंबई-५१ 

१२. महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१३. महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१४.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अराप / रालेवि-१), मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१७. निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-४०००५१. 

१८. वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१४ / साधनसंपत्ती / साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२०. निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


